भारतीय पोलीस सेवेच्या 
निवडश्रेणीत [Selection Grade] 
पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र. एचडी-१००२०/६/२०२४-पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई, पिन-४०० ०३२. 
दिनांक: 03 जुले, २०२४. 


संदर्भ पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/१/निवड 
श्रेणी बँच-२०११/७/२०१९, दि.१९.१०.२०२३. 

शासन आदेश. 

पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीतील [Junior Administrative 
Grade] भा.पो.से. अधिका-यांना, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट दिनांकापासून, भारतीय पोलीस सेवेच्या 
निवडश्रेणीत [Selection Grade], पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची स्तंभ (५) मध्ये निदिष्ट केल्याप्रमाणे, 
याद्वारे, CRA (in situ), पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे- 
अ.क्र. । भापोसे अधिका-याचे नाव | तुकडी वर्ष निवडश्रेणीत विद्यमान पदस्थापना/ 
पदोन्नतीचा दिनांक | पदोन्नतीने पदस्थापना 


(१) (2) (3) (3) (4) 


ie श्री. डी.आर. कुलकर्णी २०११ ०१.०१.२०२४ पोलीस अधीक्षक, 
रत्नागिरी. 

२. श्री. व्ही.जी. मगर २०११ ०१.०१.२०२४ पोलीस उप आयुक्त, 
पुणे हहर. 


२. हाशासन SST, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, परिपत्रक, क्र. ४५०२०/११/९७-आयपीएस-दोन, 
दिनांक 94.09.9888 व “Indian Police Service (Pay) Rules, 2016” यांमधील तरतुदींनुसार आणि सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. हा शासन आदेश पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या शिफारञ्ींचा यथायोग्य विचार करुन 
आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी यांच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. हा शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७०३१८४१५९३९२९ असा आहे. हा शासन Beal 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by VENKATESH MADHAV BHAT 


VE N KATE S H DN: IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5f0272b97 156a5d281 2bad6725ca46fb267 1d1da08208cfdd667 
7facOafd6bf2, pr \ICode=400032, st=Mahai 
jalNumber=6E277C9088A4CB8B53E535A4642A6800B908C5DBDB3A6 
M A D H AV B H AT 3175760874EBA717AE1, :-VENKATESH MADHAV BHAT 
2024.07.03 18:54:18 +05'30' 
शासनाचे सह सचिव. 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


IIR Beal क्रमांकः एचडी-१००२०/६/२०२४-पोल-१. 


२. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत- 
१) पोळीस आयुक्त, पुणे हहर. 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्र, नवी मुंबई. 
३) संबंधित भापोसे अधिकारी (पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्यामार्फत). 
४) सहायक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) निवड नस्ती, पोल-१. 

प्रत- 


१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


२) संबंधित कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


